"महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम" 
सन २००९-९० मधील तंटामुक्त गांव पुरस्कारासाठी 
पात्र गावांची यादी घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक AAT: १०११/१३९/प्र.क्र.२२/२०११/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०११. 


वाचा :- ९) शासन निर्णय क्रमांक AAMT: १००८/सीआर- ४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक PTE: १०१०/सीआर- ८१/२०१०/पोल-१५, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०११. 
३) शासन निर्णय क्रमांक तंमुगां: १०११/१२३९/प्र.क्र.२२/२०११/पोल-१५, 
दिनांक १८ मार्च, २०११. 
४) पोलीस उप अधीक्षक (नियंत्रण कक्ष) पोलीस महासंचालक यांचे 
कार्यालयाचे पत्र  क्र.पोमसं/४०/९०६९/म.गां.तं.मं.गा./३४/०९, 
दि.२२/३/२०११ . 
५) पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद यांचे पत्र जाबक क्रमांक जिबिशा / 
Ht तंमुगा /घोषित गावे / २०११/८४५/ दिनांक ३०.०३.२०११ 
६) पोलीस अधीक्षक, वर्धा यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-१४ म.गा.तं.यो. 
/१२२८/११/ दिनांक ३०/०३/२०११ 
७) पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/तंमुगा 
/पुरस्कार /१८३१/११/ दि.१९.५.२०११ व क्र. जिविशा /तंमुगा पुरस्कार 
/२५७८/११/ दि.१४.७.२०११ 
८) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.कार्यासन /७/गृह १/आरआर 
११३०/११, दि.१६.७.११ 
९) पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.जिविशा/ तमुगा/२०११ -१८४९, 
दि.२०.६.२०११ 


शासन निर्णयः- महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम सन २००९-१० मधील तंटामुक्‍त गाव 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या गावांची घोषणा संदर्भीत (२) ब (३) येथील दिनांक २५/२/२०११ व 
दिनांक १८/३/२०११ च्या आदेशान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील ४२४९ गावे 


D:APOL-15\Shilpa\CR 22 gr.doc 1 


तंटामुक्‍त गाव पुरस्कारासाठी पात्र ठरली असून त्यातील ३६० गावे शांतता पुरस्कारासाठी “तंटामुक्‍त 


गाव” म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. 

संदर्भित क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ मधील काही गावांच्या नोंदीत 
सुधारणा करण्याची तसेच नवीन गावांची घोषणा करण्याची मागणी काही कार्यालयाकडून करण्यात 
आली आहे. त्या लक्षात घेऊन सदर शासन निर्णयात पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 
२. पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक तंमुगा/कक्ष/२३/२०१०, दि. १९/३/११ 
अन्वये कळविल्यानुसार सातारा जिल्हयातील महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेच्या सन २००९-१० 
मधील जिल्हा बाहय मुल्यमापन अहवालामध्ये पात्र असलेले टेळेवाडी, ता. पाटण हे गाव जिल्हा 
बाहयमूल्यमापनात पात्र ठरलेले असल्यामुळे सदर गावाचा समावेश पुरस्कारपात्र गावामध्ये करण्यात 
यावा. या गाबाला जिल्हाबाह्य मुल्यमापनात मिळालेले गुण ब देय होणारी पुरस्काराची रक्‍कम 
खालीलप्रमाणे आहे :- | 


जिल्हा - सातारा (सातारा जिल्हयाचे बाहयमूल्यमापन सोलापूर जिल्हा बाहयमूल्यमापन समितीने 
केलेले आहे.) 


अ. | गावाचे | तालुका | लोक | प्रतिबंधात्मक | दाखल तंटे | नव्याने । एकूण । पुरस्कारा | विशेष | पुरस्काराच् 
क्र. | नाव संख्या | उपाययोजना | मिटविण्या | निर्माण गुण | साठी पात्र | पूरस्कारा | रक्‍कम रुपये 


(८० पैकी) | साठी झालेले तंटे साठी पात्र | (ere) 
(१०० मिटविण्या 
पैकी) साठी 
ह स्म 
| cabaret | १५००९०४ 
fo Eine 0-0. Ue ee a ee Pee eS 
(अक्षरी रुपये एक लाख फक्‍त) 


३. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक स्थागुशा/मगांतंमुगामो/वाढीब बाहय 
मुल्यमापन अहवाल/१०, दि. १७/३/२०११ अन्वये कळविल्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्हयातील १२ गावांचे 
बाहयमुल्यमापन करण्यात आले असून त्यापैकी ११ गावे जिल्हा बाहयमूल्यमापन समितीकडून 


पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


D:\POL-15\Shilpa\CR 22 gr.doc 2 


जिल्हा - कोल्हापूर (कोल्हापूर जिल्हयाचे बाहयमूल्यमापन सांगली जिल्हा बाहयमूल्यमापन समितीने 


केलेले आहे.) 
गावाचे नाव लोक 'एकूण पुरस्का OTe =] 
संख्या गुण रासाठी | पुरस्क | रक्‍कम रुपये 
तंटे पात्र Feraia) 


रघन [fae [६३ [९०० त्त 

are | eS a 

 कंघेवाडी | राघानगरी | = Ee 

tee we [a | | 
pra [७३७ र पत्र [| 
Pram [२६७४ [५७ ९ पत 
र पत्र 1 
arrest | करवीर [४७९९ foo ९९ [९ पत्र | 
rene [ea [too [२० [२९३ | wa | पात्र 
माणगांव | हातकणंगले [auto [er [tee [ee [ere | wa | पात्र | 
हातकर्णगले | २,२०० रद oe 


(अक्षरी रुपये शेहेचाळीस लाख पंचवीस हजार फक्त) 


४. पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण यांनी कळविल्यानुसार औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हयातील खालील ४ गावांचा समावेश सन २००९-१० च्या पुरस्कारपात्र गावामध्ये 


कण्यात यावा, 


एकूण विशेष । पुरस्कारा 
गुण पुरस्कारा 
साठी 


खाडी 
पिंपळगाव 


D:\POL-15\Shilpa\CR 22 gr.doc 3 


2 _ पोलीस अधीक्षक वर्धा यांनी कळविल्यानुसार वर्धा जिल्हयातील मौजे उमरा व पारडी या 
गावांच्या लोकसंख्येत बदल झाल्याने सदर गावांना देय होणारी पुरस्काराची रक्‍कम पुढीलप्रमाणे 


सुधारण्यात यावी. 


अ.क्र. | गावाचे नाव | शासन निर्णय | शासन निर्णय दि. सुधारितलोकसंख्ये | पुरस्कार रकमेत 


दिनांक २५/२/२०११ मध्ये नुसार देय होणारी | होणारी वाढ/घट 
२५/२/११मध्ये | नमूद बक्षिसाची पुरस्काराची रक्‍कम | (रुपये लाखात) 
नमूदलोकसंख्या । रक्‍कम (रुपये (रुपये लाखात) 


सुधारित 
कळविलेली 
लोकसंख्या 
११६६ 
१.०० 


(एकूण वाढ रुपये २.०० लाख ) 


लाखात) 


समुद्रपूर 
पारडी ता. 
फरा 


६ पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांनी कळविल्यानुसार यबतमाळ जिल्हयातील कळंब 
तालुक्‍यातील मौजे 

झाडकिन्ही या गावांची नोंद सन २००९-१० च्या यादीमधून वगळण्यात यावी. 

७ अपर जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर यांनी कळविल्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे 


कणेरी ता. पन्हाळा गावांच्या लोकसंख्येत बदल झाल्याने सदर गावाला देय होणारी बक्षिसाची रक्‍कम 


पुढीलप्रमाणे मंजूर करण्यात यावी. 

गावाचे नाव शासन निर्णय | शासन निर्णय सुधारित पुरस्कार रकमेत 
दिनांक दि२५/२/२०११ लोकसंख्येनुसार | होणारी 
२५/२/११मध्ये | मध्ये नमूद देय होणारी  । वाढ/घट (रुपये 
नमूद बक्षिसाची पुरस्काराची | लाखात) 
लोकसंख्या रक्‍कम (रुपये रक्‍कम (रुपये 

लाखात) लाखात) 
मौजे.कणेरी ३५७० ४ 
ता.पन्हाळा 


(एकूण बचत रुपये दोन लाख फक्त) 


८. पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांनी कळविल्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील मौजे मांगली ता.ब्रम्हपूरी 


D:\POL-15\Shilpa\CR 22 gr.doc 4 


या गाबाच्या लोकसंख्येत बदल झाल्यामुळे सदर गावाला देय होणारी पुरस्काराची रक्‍कम पुढीलप्रमाणे 


सुधारित करण्यात यावी. 


अ.क्र गावाचे नावा । शासन निर्णय । शासन निर्णय सुधारित पुरस्कार रकमेत 
दिनांक . २५/२/२०११ लोकसंख्येनुसार | होणारी 
२५/२/११मध्ये । मध्ये नमूद देय होणारी वाढ/घट (रुपये 
नमूद बक्षिसाची पुरस्काराची | लाखात) 
लोकसंख्या रक्‍कम (रुपये रक्‍कम (रुपये 
लाखात) लाखात) 
मौजे मांगली | १३१ 3.00 ११३१ २.०० 
 ____ [सक्ती |. | ||” 


३ 
(एकूण वाढ रुपये एक लाख फक्त) 


९. हया आदेशामुळे सन २००९-१० मधील राज्यातील पुरस्कार पात्र गावांची संख्या १५ ने वाढून 
ही संख्या ४२४९ वरुन ४२६४ इतकी होईल. तसेच विशेष शांतता पुरस्कार पात्र गावांची संख्या २ 
ने बाढून ती ३६० वरुन ३६२ इतको होईल. तसेच या गांबाना दयावयाच्या पुरस्कारांच्या रकमेत 
रुपये ६२,२५,००० ची वाढ होईल तर रुपये ४,००,००० एवढी रक्‍कम कमी होईल. यामुळे रुपये 
५८,२५,०००/- (रुपये Agar लाख पंचबीस हजार फक्त) इतका वाढीव खर्च होईल. 

१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे पुरस्काराच्या सुधारित रकमे इतक्या तरतूदीचे 
जिल्हा निहाय वितरण करतील व संबधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे पुरस्कारपात्र गावांचे धनादेश 
तयार करतील व त्याचे वितरण करतील 

११. पुरस्काराच्या रक्कमेच्या विनियोगाबाबत संदभीत दिनांक १४ ऑगस्ट,२००८ च्या शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आदेशानुसार पुरस्कार रक्कमेचा विनियोग करण्यात यावा. 

१२. सदर प्रयोजनार्थ काढावयाची देयके ही महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमांक ४४ मध्ये 
सादर करुन यासाठी लागणारी रक्‍कम आहरीत करावी. 


१३. या प्रयोजनार्थ होणारा एकूण खर्च रु.५८,२५,०००/- (रुपये AA लाख पंचबीस हजार 


फक्त) “ मागणी क्र.बी-१, प्रधान लेखाशीर्ष- २०५५ पोलीस, (००) (१०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम 


D:\POL-15\Shilpa\CR 22 gr.doc 5 


a ०५५-०५३३), 3% सहायक अनुदाने, (योजनेतर/दत्तमत) ” या खालील सन ORLA AT वित्तीय 


वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शड. 


सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा 


संगणक सांकेतांक २०१११०२०१३०३५०००१ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


( वि. पो. थोरात ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 


मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

विभागीय आयुक्त,पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद. 

परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक,कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद. 
जिल्हाधिकारी, सातारा, कोल्हापूर, वर्धा, यवतमाळ, औरंगाबाद व चंद्रपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, कोल्हापूर, वर्धा, यवतमाळ, औरंगाबाद व चंद्रपूर. 
पोलीस अधीक्षक, सातारा, कोल्हापूर, वर्धा, यवतमाळ, औरंगाबाद (ग्रामीण) व चंद्रपूर. 
निवड नस्ती (पोल-१५). 


D:\POL-15\Shilpa\CR 22 grdoc 6 


